रस्ता सुरक्षा विषयक जन जागृती करण्यासाठी 
NASSCOM यांच्यामार्फत मोबाईल आधारित 
गेम बनविणे व स्पर्धेचे आयोजन करुन प्रथम 
तीन विकासकांना पारितोषिक देण्यास 
प्रशासकीय व वित्तीय मंजूरी देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः एमव्हीडी-०८१७/प्र.क्र.१८९/परि-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक : २१ मार्च २०१८ 
वाचा : 
१) शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०८१७/प्र.क्र.१८९/परि-४, दि.०५.०१.२०१८ 
२) परिवहन उपायुक्‍त (संगणक) यांचे क्र.पआका/का.११/संगणक/९॥05। Staff / 
२०१८/जा.क्र.३६८५, दि.०५ .०३.२०१८ चे पत्र. 


शासन शुध्दीपत्रक 


रस्ता सुरक्षाविषयक जनजागृती करण्यासाठी NASSCOM यांच्यामार्फत मोबाईल 


आधारित गेम बनविणे व स्पर्धेचे आयोजन करुन प्रथम तीन विकासकांना पारितोषिक देण्यास 


संदर्भाधीन शासन निर्णय दि.०५.०१.२०१८ अन्वये प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात आळी आहे. 


सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. २ पुढीलप्रमाणे वाचावा. :- 


यास्तव,रस्ता सुरक्षा जनजागृतीविषयक NASSCOM (National Association of 


Software and Service Companies) यांच्यामार्फत मोबाईल गेम बनविण्याच्या प्रस्तावास व 


NASSCOM यांच्यासोबत करावयाच्या कराराच्या Wea तसेच NASSCOM यांना द्यावयाचे 


व्यवस्थापन शुल्कापोटी रुपये २ लक्ष ऐवजी रुपये २,३६,०००/- (१८% ७5$1करासहित) व प्रथम ३ 


विकासकाना द्यावयाच्या पारितोषिकाची रक्‍कम अनुक्रमे प्रथम क्रमांक -रुपये ५ लक्ष ,द्वितीय क्रमांक- 


रुपये ३ लक्ष व तृतीय क्रमांक-रुपये २ लक्ष असे एकूण रुपये १२,३६,०००/- (रुपये बारा लक्ष छत्तीस 


हजार फक्त) इतक्या खर्चास वित्तीय व प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः एमव्हीडी-०८१७/प्र.क्र.१८९/परि-४ 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८०३२११७२६११६८२९ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Kadam Dattatray Hanmant 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


Ka d a mM D atta t fa y ou=Home Department, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 
2.5.4.20=7fee1bbc15b7 1aa23bf3ffa4e468df7492 


H a nm a nt 703428e9ad65c6cd79299927331e6f, cn=Kadam 


Dattatray Hanmant 
Date: 2018.03.21 17:31:55 +05'30' 


(द.ह.कदम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव 

२. मा.मंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव 

३. मा.राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव 
४. महालेखापाल (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई /नागपूर 
५. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

८. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
९. संचालक, माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय (साप्रवि-३९), मंत्रालय, मुंबई 
१०.उप सचिव, वित्त विभाग (व्यय-८) मंत्रालय, मुंबई 

११.अवर सचिव, (बीयुडी-१) गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१२.निवडनस्ती (परिवहन - ४ 


पृष्ठ 2 पैकी २ 


